/ौ 

> 

शिल्प 

र 

क. डर 
कड > 


डोंगरांच्या कशीत, समद्राजवळ, कॅपिस्ट्रानो नावाचं 
छोटंसं गाव होतं 

वसंत क्रतची प्रसन्न सकाळ होती, मिशन चर्चमध्ये 
घंटानाद होत होता 

मिशनच्या जवळ जआनची शाळा होती. ज॒आन 
गावामधल्या छोटया रस्त्यावरून पळत पळत शाळेत 


जायल्रा निघाला. वाटेत फत्रांनी बहरलेल्या “पवित्र 
उदयाना”पाशी म्हातारबवा जलियनशी बोलायला थांबला 


"गुड मॉर्निंग, जूलियन." 
"गुड मॉर्निंग, जुआन." 


है...” 


ह. ज्यतल्िअनआजोबा मिशनची प्रसिदध 
५०८८००१ आणि संदर घंटा वाजवायचं काम करीत 
१ असत. ज्युत्रिअनआजोबांनी ज॒आनला 
** । कितीतरी वेळा मिशनची कहाणी सांगितली 
होती. तरी दरवेळी ज़॒आन ती गोष्ट जण 
नव्याने ऐकायचा 


“खप खप वर्षांपर्वी," जत्रियन आजोबांनी 
सांगायला सरुवात केल्ली, "सेट फ्रांसिसचे शिष्य 
| समद्र पार करून या देशात आले. फादर 
जमिपेरो सेरा आणि बाकीचे शिष्य चालत 
चालत जंगल पार करून आले. स्थानिक 
११ इंडियंसच्या मदतीनं त्यांनी इथे मिशन चर्च 


१ (३ 


१2 


"हा फादर जनिपेरो सेरांचा क्ट आहे." 
जआन बागेतल्या मर्तीकडे बघत म्हटला, “ते तर 
माझे मित्रच वाटतात." 


"मिशन छोट्या गावांसारखे असायचं," 
जलियनआजोबा म्हणाले, “तिथे रोजच्या 
वापरासाठी पायताणं, घोड्याचं खोगीर, घोंगड्या 
काठ्या, मातीची भांडी बनवायचं काम इंडियन 
करत असत. 


“हे भलंमोठं दगडी जातं आहे ना, यामध्ये * 
मका आणि गहू दळत असत. 


जुआनने जात्याच्या मोठया दगडावरून हात 
फिरवला. तो स्पर्श ज॒आनला फार आवडायचा 
मिशनरी रुग्णांची सेवा करणारं ते छोटं 
रुग्णालय, चाचे-चोरांपासून गावाचं रक्षण 
करण्यासाठी सैनिक वापरायचे तो खंदकही 
त्याला आवडायचा. 


शाळेतून जाता-येता जुआन मिशनच्या बागेतली 
फुललं बघायचा. जुन्या भिंतींपाशी डोलणारी फुलं बघून 
त्याला खूप आनंद व्हायचा. 


जत्रियनआजजोबा मिशनमध्ये माळी म्हणनही 
काम करायचे. ज॒आनला फलंझाडं दाखवताना त्यांना 
खप आवडायचं. त्यांचं फतल्रझाडांवर फार प्रेम होतं. ते 
जीव लावन झाडांची काळजी घ्यायचे. झाडांवर स॒गंधी 
संदर फत्रं डोलत असायची 


या झाडांवर अनेक पक्षी घरटी बांघायचे. बागेतल्या 
कारंज्याजवळ तहान भागवत विविध पक्षी तिथलया 
हिरवाईत विहरत असत. हमिंगबर्डस्‌, शुभ्र कबतरं 
चिमण्या असे हरत-हेचे पक्षी बागेत यायचे 


पक्ष्यांसाठी जलियनआजोबा नेहमी खिशात 
भाकरतकडा ठेवीत असत. कबतरं त्यांच्या हातावर 
खांदयावर बसत 


तिथत्रे सगळ्यात मनस्वी पक्षी म्हणजे 
पाकोळ्या. जुआनआजोबा पाकोळ्यांना त्यांच्या 
स्पॅनिश नावानं “लास गोलोंड्रिनास” हाक मारत 
असत. 


शेकडो, हजारो पाकोळ्यांनी भिंतीवर, 
फांदयांवर घरटी बांधली होती. पाकोळ्यांच्या 
आवाजानं कैपिस्ट्रानो गजबजून जात असे. 
विशेषतः वसंत क्रतत. 


“मला आठवतय तेव्हापासून या पाकोळ्या 

वसंत क्रतूत, संत जोसेफ दिनी इथे येतात रक 
आणि मग उन्हाळ्यात इथून जातात," 
जूलियनआजोबा जुआनला सांगत होते. ; 


“पण या छोट्याशा पाकोळ्यांना कसं कळतं संत 
जोसेफ दिन कधी आहे ते?" जुआनने विचारलं. 


“ते मला नाही माहीत," जलियनआजोबा म्हणाले 


जआनला या पाकोळ्यांबद्दल फार उत्सकता वाटत 
होती. या छोटया पाकोळ्या छतावर, मातीची घरटी 
बांधताना त्यानं बघितलं होतं. आई पाकोळी अंडी उबवत 
असे आणि बाबा पाकोळी गाणं गुणगणत असे. रात्री ते 
।2 पाहिलं होतं 
सगळे एकत्र झोपत हेही ज॒आनने पाहिलं होतं. 


ज्यत्रिअनआजोबांची पाठ वळायचा अवकाश, जूआन 
वेलींचा आधार घेत झाडांवर चढायचा आणि घरटी 
बघायचा, हात न लावता घरट्यात किती अंडी आहेत ते 
मोजायचा. घरट्यात पिल्लं चिवचिवायला लागली की 
आई-बाबा पाकोळी त्यांना भरवायचे ते बघायला जुआनला 
भारी आवडायचं 


पाकोळीआजी जेव्हा पिल्लांना उडायला 
शिकवायची, ते बघणं म्हणजे जआनला 
पर्वणी वाटायची 


एके सकाळी लोखंडी कमानीवर 
पाकोळ्या ओळीत बसल्या होत्या. पाकोळी 
आजी-आजोबा पिल्लांना उडण्याचे धडे देत 
होते. 


सुरुवातीला उडण्याचा प्रयत्न करताना 
पिल्लाची लगबग उडाली होती. 


त्यातलं एक पिल्लू उडायच्या प्रयत्नात जमिनीवर 
पडलं. 
“अरेरे, हे पिल्लू" जुआन ओरडला आणि 


पिल्लाला उचलायला धावला. त्यानं पिल्लाला 
हळुवारपणे ओंजळीत घेतलं आणि शांत केलं. 


पिल्लाला लागलं नव्हतं याची खात्री करून 
जआननं पिल्ल परत लोखंडी कमानीवर ठेवलं 
पिल्लाला आता घरट्यात परत जायचं होतं. त्याला 
बहुधा भूक लागली होती. 


उन्हाळ्यामध्ये एक दिवस पाकोळ्या खूप लगबगीत 
दिसत होत्या. जण कठे जाण्याची तयारी करत होत्या 


"जूआन!" जत्रियनआजोबांनी हाक मारत्री, “बघ 
पाकोळ्या आपल्याला सोडन चाल्रल्या 


जआनला खप वाईट वाटलं, त्याला पाकोळ्यांची खप 
आठवण येणार होती. प्रत्येक पाकोळीशी त्याची स्वतंत्र 
ओळख झाली होती. त्या ज़॒आनच्या छोट्या मित्रमैत्रिणी 
होत्या 


सगळ्या पाकोळ्या गोळा झाल्या आणि आकाशात दक्षिण 
दिशेला उडत गेल्या. ज॒आन आणि जलियनआजोबा 
पाकोळ्यांकडे बघत राहिले, अगदी त्या नजरेआड होईपर्यंत 


29 पाकोळ्या प्रवासाला निघाल्या की 


क जूलियनआजोबा नेहमी एक गाणं म्हणायचे, 
ते आजही गाऊ लागले. 


की “जा जा पाकोळ्यांनो, 
तुमची खूप आठवण येईल 
सुखरूप जा 
'। आम्ही तुमची वाट पाहू 
न - “मी या पाकोळ्यांसाठी प्रार्थना करेन." 
| 1 जुआन ने कहा. 
७ ह; पाकोळ्या क्षितीजापार दिसेनाशा झाल्या. 


»*१६१॥,, ७५ 


“पाकोळ्यांचं आकाशात विहरणं किती अद्भत 
दिसतं," जत्रियनआजोबा म्हणाले 


"कल्पना कर ज॒आन, आकाशात इतक्या उंचीवर 
या पाकोळ्या हजारो मैल विहरतात, खाली इतका 
संदर निसर्ग दिसत असेल. मला वाटतं देवानं 
पाकोळीला सगळ्यात जास्त स्वातंत्रय आणि आनंद 
वाटला आहे." 


“पण त्या जातात कठे?" जआन ने पछा. 


जल्रियनआजोबा म्हणाले, “काही जण म्हणतात 
या पाकोळ्या दक्षिणेकडे खूप दूरवर जातात. प्रशांत 
महासागरात एक हिरवा द्विप आहे, तिथे..." 


"कोणाला नेमकं माहीत नाही, पण मला वाटतं 
जआन, या पाकोळ्या जिथे जात असतील तिथे खप 
फत्नं, गोड्या पाण्याचे झरे असतील. लोक त्यांचं 
स्वागत करत असतील, त्यांच्यावर प्रेम करत 
असतील." 


कि 


27२ 


व्ह षा न 
५. ४ 9६2 
/२९४ १.4 शत "शशि 


च 


जआनच्या मनात विचार आल्रा, “हं, ते लोक 
पाकोळ्यांचं स्वागत करत असतील, त्यांच्यावर प्रेम 
करत असतील..मी देखील घरासमोर अशीच बाग 
फुलवीन, तिथे पाकोळ्या घरटी बांधतील. " 


जुआनचं घर गावात मातीची घरं असतात तसंच 
होतं. कॅलिफोर्नियात अगदी सरुवातीच्या काळात 
बनलेली घरं असायची, तसं होतं 


सटीच्या दिवसात जआननं बाग फत्रवायचं काम 
सरू केलं. जलिअनआजोबांकडन त्यानं बाग फत्रवायची 
कशी हे शिकन घेतलं होतं 


सगळ्यात आधी त्यानं जमीनीत खड्डे केले. मग 
त्याभोवती आळी केली. कडेला शिस्तशीर वीटा 
लावल्या. नवीन फत्झाडं लावली. जन्या गुलाबाच्या 
वेलींना खांबांवर चढवलं. जवळच्या तळ्यातल्या 


पाण्यातला गाळ काढला. 


शरद क्रतू आला तशी मिशनची बाग शांत झाली. 
फुलांचे रंग मिटत गेले. 


मिशन अजूनही दिमाखात उभं होतं पण पाकोळ्यांची 
जाग नाही तर ओकंबोकं वाटत होतं 


शाळेत जाताना ज़॒आन मिशनमध्ये थांबायचा आणि 
पाकोळ्यांच्या रिकाम्या घरट्यांकडे बघन उदास व्हायचा 
थोड्या दिवसांपर्वी तर या घरट्यात किती चहलपडल 
असायची आणि आता किती ओकंबोकं वाटतं. ज्‌आन 
शाळेत एक गाणं शिकला होता, ते या घरट्यांकडे बघून 
गुणगुणायचा. 


थंडी उतरायला लागली तशी झाडांना पालवी 
व फुटली 
४ थोड्याच दिवसात झाडं फळाफत्रांनी लगडलेली 
् ५. ,९ दिस लागली. झाडाची पानं ऊनसावलीबरोबर खेळ 
5/,९९ खेळ लागली आणि फत्रांच्या स॒गंधानं हवा भारून 
र्र / गेली 


| ल्र् जआनला वाटायचं की तो मंतरलेल्या बागेतून 
| चालला आहे 


जूलियनआजोबा बागेत खूप खपायचे कारण संत 
/ ( जोसेफ दिन आता जवळ येत चालला होता 
“ ९ पाकोळ्या परत येतील तेव्हा बाग फुललेली असावी 
र - म्हणून आजोबा बागेत रात्रंदिवस काम करत होते 


संत जोसफ दिनाला, पहाटेच्या वेळी 
आकाश लाल रंगाच्या छटेनं भरून गेलं. 


लवकरच सूर्य उगवला आणि दिवस 
लखलखून गेला. 


जआन आणि त्याचे मित्र सकाळी लवकर 
निघाले कारण त्यांना पाकोळ्यांच्या 
स्वागताला तयार राहायचं होतं. त्या दिवशी 
मतांनी त्यांच्याकडचे सगळ्यात चांगले कपडे 
घातले आणि म॒तल्रींनी केसात फत्रं माळली 
चांगले कपडे घातले 


मलं खेळ खेळत होती, गाणी म्हणत 
होती, नाचत होती, त्यांनी मिशनचं जेव्हा या 
भागावर नियंत्रण होतं तेव्हाची परिस्थिती 
दाखवणारं छोटं नाटुकलंही सादर केलं. 


सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण होतं मात्र मत्नं 
अधेमधे आकाशाकडे नजर टाकत होती 


पाकोळ्या येतील ना? 


मत्र तासनतास वाट बघत होती. आकाशाकडे 
डोळे लावून बसली होती. दुपार होत आल्ली तरी 
पाकोळ्या आल्या नाहीत. मलं वाट बघन उदास 
झाली. काही तर निराश होऊन घरची वाट चाल 
लागले 


मैदानाच्या टोकावर एक स्तंभ होता, त्यावर 
उभा राहून जुआन आकाशाकडे बघत होता. त्याला 
आभाळात दूरवर काही दिसलं 


“पाकोळ्या येताहेत!" 


टे? 


मत्रांच्या आनंदाला उधाण आलं. लांब 
ठिपक्यांसारख्या दिसणा-या पाकोळ्या जवळ येऊ 
लागल्या. काही वेळात शेकडो पाकोळ्या 
मिशनच्या दिशेने झेपाव्‌ लागल्या 


जआन पळत गेला आणि त्यानं 
जल्रियनआजोबांना मिठी मारली. “बघा, पाकोळ्या 
आल्या, मत्रा वाटलं आता त्या नाही येणार." 


“थोड्या उशीरा आल्या. वाटेत वादळ आलं 
असेल. तत्रा म्हणलं होतं ना ज॒आन, पाकोळ्या 
नक्की येणार. किती खश आहेत त्या बघ.." 


लांबच्या प्रवासाहून घरी परत आल्यावर लहान 
मुलं जशी खूश होतील, तशाच या पाकोळ्या 
शनच्या परिसरात बागडत होत्या 


पंख फडफडवत, खशीत गाणी म्हणत या 
पाकोळ्यांनी सगळं वातावरण भारून टाकलं 


जआन आणि जत्रियनआजोबा बागेत आले आणि 
त्यांनी मिशनची घंटा वाजवायला सरुवात केली 
गावात सगळ्यांना सांगायला हवं ना वसंताचं आगमन 
झालं आहे. 


मुलांनी खूप खूप गाणी म्हणली. 


अचानक जआनला काहीतरी आठवतं आणि त्याला 
।>2 
घरी जाण्याची ओढ लागली. 


"जूलियनआजोबा, मी जातो," तो म्हणाला आणि 
घाईघाईत घरी जायच्या रस्त्याला लागला. 


जसा घरी पोहोचला, तसा त्याच्या मनात आनंद 
मावेना. त्याचं स्वप्न होतं, अगदी तसंच घडलं होतं. 
पाकोळ्यांनी त्याच्या बागेतही गर्दी केली होती, घरटी 
बनवायल्री घेतली होती. 


त्या रात्री जआनने खिडकीबाहेर पाहिलं, दोन 
वळ | 
पाकोळ्या बाहेरच्या गुलाबाच्या वेत्लरीवर झोपल्या होत्या. 
त्या जुआनच्या अगदी जवळ होत्या. जुआनचं 
पाकोळ्यांवर विलक्षण प्रेम होतं. जणू त्याचे जवळचे मित्र 
खूप दिवसांनंतर राहायला आले होते. 


टिपूर चांदण्यामध्ये रात्र शांत होत होती. लांबून एक 
गीत कानावर पडत होतं. 


जूलियनआजोबा पाकोळ्यांसाठी गाणं म्हणत होते. 


